राज्यातील लोककलावंतांच्या कलापथकांना 
भांडवली / प्रयोगासाठी अनुदान मंजूर 
करण्यासाठी समितीत नांवे समाविष्ठ 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. लोकपॅ ४७२०/प्र.क्र.१६७/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०२ डिसेंबर, २०२१ 


वाचा :- १. शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र. Blo 
४७२०/ प्र.क्र.१६७/ सां.का.४, दिनांक ८ सप्टेंबर, २०२१ 
२. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांचे दिनांक २६ ऑगस्ट, 
२०२१ रोजीचे पत्र 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्रातील सर्व लोककला टिकून राहाव्यात व लोककलांची पुढील 
पिढींना माहिती व्हावी आणि महाराष्ट्रातील एकूणच सर्व पारंपारिक लोककलांचे 
जतन करण्यासाठी या लोककलांना उत्तेजन द्यावे, या हेतूने त्यांच्या कलापथकांना 
भांडवली खर्चासाठी / प्रयोग अनुदानासाठी अनुदान देण्याच्या योजनेस उपर्निदिष्ट 
क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये मंजुरी देण्यात आली होती. सदर समितीमध्ये काही 
नांवे समाविष्ठ करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

या शासन निर्णयान्वये कलापथकांना भांडवली खर्चासाठी / प्रयोग अनुदान 
मंजूर करण्यासाठी उपर्निरदिष्ट क्र. १ मधील शासन निर्णयामध्ये खालील नांवाचा 
समावेश करण्यात येत आहे. 


अ.क्र सदस्य पद 
१. _| श्री. अरुण गजानन मुसळे सदस्य 
श्रीमती पद्मा कुमार अंधारे सदस्य 
श्रीमती शकुंतला GF काळे सदस्य 


२. उपर्निदिष्ट वाचा क्र. १ येथील शासन निर्णयामधील सर्व तरतूदी या शासन 
निर्णयास लागू राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः HHT ४७२०/प्र.क्र.१६७/सां.का.४ 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात येत असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक 
२०२११२०३१११३५३२९२३ असा आहे. हा झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित केलेला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


प्रत, 


VILAS RAMRAO प 
THORAT : 

(विलास रा. थोरात) 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई ४०० ०३२ 


२. मा. राज्यमंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२ 


. सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय 


सहायक, मंत्रालय, मुंबई 


. उप सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे 


स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 


. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई 

. सर्व अशासकीय सदस्य (संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालयामार्फत) 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

९. 


महालेखापाल (लेखा परीक्षा) -१ महाराष्ट्र, मुंबई 


१०. महाळेखापाल (लेखा परीक्षा) - २ महाराष्ट्र, नागपूर 

११. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 
१२.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - २ महाराष्ट्र, नागपूर 

१३.अवर सचिव, अर्थसंकल्प शाखा, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
१४.निवड नस्ती, सां.का.४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


